RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४६ ] 


सोमवार , नोव्हेंबर ५ , २०१८ / कार्तिक १४ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-२/ नपा -२/ ४/ १०/ १४१७/ २०१८.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे असे जाहीर करतो की, नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव 
नगर परिषदेच्या दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष यांची निवड झालेली आहे. 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


पत्ता 


१ 


२ 


चांदनी मुकुंद खरोटे 


तालुका नांदगाव , जिल्हा नाशिक 


राधाकृष्णन बी . , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , 


३० 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


( १ ) 


वि ( एच ) ४१२ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


